RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २१ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १० ,किंमत : रुपये २०.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक ईओएफ -१०१२ / प्र.क्र . ७ ९ / पोल -१३. - ज्याअर्थी, श्री . हरिभाऊ महादेवराव मंचलवार व श्रीमती मीनाताई हरिभाऊ मंचलवार , 
रा. झेंडा चौक, महाल, नागपूर यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे. अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध 
बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस स्टेशन, कोतवालीस, नागपूर येथे गु.र.नं. ९ ७/ २०११ भारतीय दंड संहिता कलम ४२० , ४०६ 
सहकलम ३४ अन्वये व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा . १६ ) याच्या कलम 
४ व ५ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे , की उक्त व्यक्ती ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि 
म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे. 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम (१ ), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त व्यक्तींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे . 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २५-३१, २०१७/ ज्येष्ठ ४-१०, शके १९ ३ ९ 


. 


अनुसूची 
आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे 


: 


( अ ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / प्लॉट इ. ) 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मालमत्ता / कागद पत्रे / बँक खाते उतारा 


मालक 


१ 


. 


मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका 
नं . ३७, खसरा नं . ६६ ( ब ), तह . व जि . 
नागपूर 

येथील प्लॉट नं . ९ ( क्षेत्र १५० चौ.मी. ). 


२१८१/२००३ दिनांक ३१ मे २००३, 
उप निबंधक वर्ग २- नागपूर , ग्रामीण क्र . १० . 


कु . प्रियंका हरीभाऊ मंचलवार 
तर्फे मिना हरीभाऊ मंचलवार . 


२ 


कु . 

रश्मी हरीभाऊ मंचलवार 
तर्फे मिना हरीभाऊ मंचलवार . 


मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका २१८२/२००३ दिनांक ३१ मे २००३, 
नं . ३७, खसरा नं . ६६ ( ब ), तह . व जि . उप निबंधक वर्ग २-नागपूर, ग्रामीण क्र . १०. 
नागपूर येथील प्लॉट नं . १० ( क्षेत्र १५० चौ.मी. ). 
मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका २१८३/२००३ दिनांक ३१ मे २००३, 
नं . ३७, खसरा नं . ६६ ( ब ), तह . व जि . उप निबंधक वर्ग २- नागपूर, ग्रामीण क्र . १० . 
नागपूर येथील प्लॉट नं . ७ ( क्षेत्र १५० चौ.मी. ) . 


m 


३ 


कु . 

वनिता हरीभाऊ मंचलवार 
तर्फे मिना हरीभाऊ मंचलवार . 


४ 


मौजा हुडकेश्वर ( खुर्द), पटवारी हलका 
नं . ३७, खसरा नं . ६६ ( ब ), तह. व जि . 
नागपूर येथील प्लॉट नं . ८ . 


२१८४/२००३ दिनांक ३१ मे २००३ , 
उप निबंधक वर्ग २-नागपूर , ग्रामीण क्र . १० . 


कु . 

प्रियंका हरीभाऊ मंचलवार 
तर्फे मिना हरीभाऊ मंचलवार . 


( ब ) जंगम मालमत्ता -बँक खाते 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव 


खाते क्रमांक 


खातेदाराचे नाव 


गोठविलेली रक्कम 


१ 


कॅनरा बँक, इतवारी बँच, नागपूर 


A/ C०३०५१०१०१०८२६ 


४०,७७७ 


श्री . हरीभाऊ महादेव 
मंचालवार 


२ 


३ ९ , ११,७७ ९ 


दि . चिटणवीसपूरा सहकारी बँक लि . Sundery AC No. ६६ 
तुळशीबाग रोड , महाल , नागपूर 

गोठविले 


श्री . हरीभाऊ महादेव 
मंचालवार 


३ 


४,४११ 


बँक ऑफ इंडिया , महाल बॅच, नागपूर A/ C ११ ९ ७०१००००६३७० 

गोठविले 


श्री . हरीभाऊ महादेव 
मंचालवार आणि 
श्रीमती मीना हरीभाऊ 
मंचलवार 


मीना हरीभाऊ मंचालवार 


८,१०० 


ICICI बँक, विष्णु वैभव , 
कॉम्प्लेक्स , नागपूर 


A/ C ००५ ९ ०१०४०१०६ 
गोठविले 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब. अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे २५-३१, २०१७/ ज्येष्ठ ४-१०, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Hutatma Rajguru Chauk , Madam CamaMarg , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 4th March 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT Act, 1999 . 

No. EOF . 1012 /C.R . 79 /Pol. 13.— Whereas , complaints have been received from number of 
depositors against Shri. Haribhau Mahadeorao Manchalwar and Smt. Meenatai Haribhau 
Manchalwar , Zenda Chawk , Mahal , complaining that they had collected the fund and have defaulted 
to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 

And whereas , an offence has been registered against the accuseds at Police Station , Kotwali, 
Nagpur vide C.R. No. 97/2011 u /s . 406 , 420 , 34 of Indian Penal Code and section 4 , 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 
(Mah . XVI of 2000 ) ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said persons are not likely to return 
the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the 
depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said persons from and out of the deposits collected by the said persons. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said persons as specified in the Schedule . 

Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 
( A ) Immovable Property (Land / Flat etc.) 


Sr.No. 


Owner 


Details of Immovable 

Property 


Document/ Properties/ 

Bank Statement . 


1 . 


2181/2003 
dated 31st May 2003 
Jt. Sub Registrar Class 2 , 
Nagpur Rural No. 10 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Priyanka 
Haribhau Manchalwar . 


2 . 


2182/2003 
dated 31st May 2003 
Jt. Sub Registrar Class 2 , 
Nagpur Rural No. 10 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Rashmi 
Haribhau Manchalwar . 


Plot No. 9 , At Post 
Hudkeshwar (Khurd ) , P.H. 
No. 37 , Survey No. 66 ( B ) , 
Tal. and Dist. Nagpur . 
(Area 150 Sq.Mt.) 
Plot No. 10 , At Post 
Hudkeshwar (Khurd ) , P.H. 
No. 37, Survey No. 66 ( B ), 
Tal. and Dist. Nagpur . 
(Area 150 Sq . Mt. ) 
Plot No. 7 , At Post 
Hudkeshwar (Khurd ), P.H. 
No. 37 , Survey No. 66 ( B ), 
Tal. and Dist. Nagpur . 
( Area 150 Sq .Mt. ) 
Plot No. 8 , At Post 
Hudkeshwar (Khurd ), P.H. 
No. 37 , Survey No. 66 ( B ), 
Tal. and Dist. Nagpur . 
(Area 150 Sq. Mt. ) 


3 . 


2183/2003 
dated 31st May 2003 
Jt . Sub Registrar Class 2 , 
Nagpur Rural No. 10 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf Vanita Haribhau 
Manchalwar . 


4 . 


2181/2003 
dated 31st May 2003 
Jt. Sub Registrar Class 2 , 
Nagpur Rural No. 10 


Meena Haribhau Manchalwar 
on behalf of Priyank 
Haribhau Manchalwar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १ ९ ३ ९ 


( B ) Movable Property – Bank Accounts, Bank Balance , and other Investments of Partners . 


Sr.No. 


Name of Bank 


Name 


Freezed Amount 


Account 
No. Name 


1 . 


40,777 


2 . 


39,11,779 


Canara Bank , Tanga Stand 0305101010826 Haribhau Mahadeo 
Itwari, Nagpur . 

Manchalwar . 
The Chitanvispura Sahakari Sundery A /c. Haribhau Mahadeo 
Bank Ltd., Tulshibag Road , No. 66 

Manchalwar. 
Mahal, Nagpur . 
Bank of India , C.A. Road , 11970100006370 Haribhau Mahadeo 
Mahal. 

Manchalwar 
and Meena Haribhau 
Manchalwar . 


3 . 


4,411 


4 . 


005901040106 


8,100 


ICICI Bank , 222 
Vishnu Vaibhav Complex , 
Nagpur. 


Meena Haribhau 
Manchalwar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १ ९ ३ ९ 


५ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८१ 


बुधवार , जुलै २ ९, २०१५ / श्रावण ७, शके १९ ३७ 


अन्न , 


नागरी 

पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 

क्रमांक संकीर्ण. १०१४ / १३०६ / प्र.क्र . १७६/ नापु-१२.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ५) च्या कलम ३( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ, 
अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांमार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत 
कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपिल प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे : 


~ 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


लोकसेवेचा तपशील 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


नवीन शिधापत्रिका मागणी 


लोकसेवा पदनिर्देशित प्रथम अपिल 

द्वितीय अपिल 
पुरविण्यासाठी विहित अधिकारी 

अधिकारी 

प्राधिकारी 
केलेली कालमर्यादा 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
३० दिवस 

( अ ) मुंबई -ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 
शिधावाटप 

सहायक नियंत्रक, उप नियंत्रक , शिधावाटप 
अधिकारी 
( ब ) पुणे / नागपूर/ सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 

शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त ( पुरवठा) 

अधिकारी 


शिधावाटप 


( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार / जिल्हा 

पुरवठा उप आयुक्त ( पुरवठा ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी. 
( अ ) मुंबई -ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


२ 


१. शिधापत्रिकेतील नावात 

३ दिवस 
दुरुस्ती 
२. शिधापत्रिकेत नावे समाविष्ट गृहभेट आवश्यक 
करणे/ नाव वाढविणे असल्यास ३० दिवस 

अन्यथा ३ दिवस 


शिधावाटप 
अधिकारी 


सहायक नियंत्रक , 


उप नियंत्रक , शिधावाटप 


शिधावाटप 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे २५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४-१०, शके १ ९ ३ ९ 


परिशिष्ट - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


३ दिवस 


३. शिधापत्रिकेमधील नाव 

कमी करणे 
४. शिधापत्रिकेवरील पत्ता 


३० दिवस 


बदल करणे 


( ब ) पुणे / नागपूर / सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त (पुरवठा ) 

अधिकारी 
( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार / 

उप आयुक्त ( पुरवठा) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 
( अ ) मुंबई -ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


जिल्हा पुरवठा 


my 


३ दिवस 


१. दुय्यम शिधापत्रिका 

( खराब / फाटलेली इ. ) 


३० दिवस 


२ दुय्यम शिधापत्रिका 

( गहाळ शिधापत्रिका ) 


शिधावाटप 

सहायक नियंत्रक, उप नियंत्रक. शिधावाटप 
अधिकारी 

शिधावाटप 
( ब) पुणे / नागपूर / सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त ( पुरवठा) 

अधिकारी 
( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार 

उप आयुक्त ( पुरवठा ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 
( अ ) मुंबई -ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


जिल्हा पुरवठा 


४ 


नवीन रास्तभाव दुकानाची 

मागणी 


९ ० दिवस 


शिधावाटप 


शिधावाटप 

सहायक नियंत्रक , उप नियंत्रक , शिधावाटप 
अधिकारी 
( ब ) पुणे/ नागपूर/ सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 


उप आयुक्त ( पुरवठा ) 


परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण 

अधिकारी 


जिल्हा पुरवठा 


( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार 

उप आयुक्त ( पुरवठा ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 
( अ) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


५ 


६० दिवस 


रास्तभाव दुकानाच्या 
परवान्याचे नूतनीकरण 


शिधावाटप सहायक नियंत्रक , 

उप नियंत्रक , शिधावाटप 
अधिकारी 

शिधावाटप 
( ब ) पुणे/ नागपूर/ सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त ( पुरवठा ) 

अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १ ९ ३ ९ 


७ 


परिशिष्ट - समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


जिल्हा पुरवठा 


( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार 

उप आयुक्त ( पुरवठा ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 
( अ ) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


६ 


९ ० दिवस 


किरकोळ रॉकेल 
विक्री परवाने 


शिधावाटप 
अधिकारी 


सहायक नियंत्रक, 


उप नियंत्रक , शिधावाटप 


शिधावाटप 


( ब ) पुणे / नागपूर / सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त ( पुरवठा ) 

अधिकारी 
( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्य शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार / 

उप आयुक्त ( पुरवठा) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 
( अ ) मुंबई- ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 


जिल्हा पुरवठा 


६० दिवस 


किरकोळ रॉकेल विक्री 
परवान्याचे नूतनीकरण 


शिधावाटप 

सहायक नियंत्रक उप नियंत्रक , शिधावाटप 
अधिकारी 

शिधावाटप 
( ब) पुणे / नागपूर / सोलापूर ( अन्नधान्य वितरण अधिकारी ) 
शिधावाटप क्षेत्र 
परिमंडळ अधिकारी अन्नधान्य वितरण उप आयुक्त ( पुरवठा ) 

अधिकारी 


जिल्हा पुरवठा 


( क ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त अन्न शिधावाटप क्षेत्र 
तहसीलदार 

उप आयुक्त ( पुरवठा ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
अधिकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दीपक कपूर , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २५-३१, २०१७ / ज्येष्ठ ४-१०, शके १ ९ ३ ९ 


FOOD , CIVIL SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 21st July 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 

No. Mis. 1014 / 1306 /C.R . 176 /CS - 12.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015 (Mah . Ord . No. V of 
2015 ), the Food Civil Supply and Consumer Protection Department, hereby notifies the public 
services to be rendered to the eligible persons by its subordinate officers , with the stipulated 
time limit along with the Designated officers, First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities , as specified in the following Scheduled , for the purposes of said Ordinance : 

Schedule 


Serial 


Public Service 


Time limit 


Second 


Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


No. 


Appellate 
Officer 


for providing 

Service 
(Working Days ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


Issuance of new 


30 Days 


Ration Card 


( A ) For Mumbai and Thane Region 
Rationing 

Assistant Controller Deputy 
Officer of Rationing 

Controller of 

Rationing 
( B ) For Pune, Solapur and Nagpur City (FDO Region ) 
Zonal Officer Food Distribution Deputy 
Officer 

Commissioner 
( Supply ) 


(C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


(Supply ) 


2 


1. Correction of name 


3 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


in Ration Card 


2. Inclusion of names 


Rationing 


30 Days if 
home visit is 


in Ration Card 


Officer 


Assistant Controller Deputy 
of Rationing 

Controller of 
Rationing . 


required 
otherwise 3 days 


3. Removal of name 


3 Days 


( B ) For Pune, Solapur and Nagpur City (FDO Region ) 


in Ration Card 


4. Change of address 


30 Days 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 
Commissioner 


in Ration Card . 


Officer 


(Supply ) 


( C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Distribution 


Officer 


Deputy 
Commissioner 
( Supply ) 


Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे २५-३१, २०१७/ ज्येष्ठ ४-१०, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule -- Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


3 


1. Duplicate copy of 


3 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


Ration Card 


Rationing 


Assistant Controller Deputy 


( in case of defective / 


Officer 


of Rationing 


Controller of 


torn Ration Card ) . 


Rationing 


2. Duplicate copy of 


30 Days 


( B ) For Pune, Solapur and Nagpur City ( FDO Region ) 


Ration Card 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 


( in case of 


Officer 


Commissioner 


Lost Ration Card ). 


(Supply ) 


( C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


( Supply ) 


4 


Permission for 


90 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


new Ration Shop 


Rationing 


Assistant Controller Deputy 


Officer 


of Rationing 


Controller of 


Rationing . 


( B ) For Pune, Solapur and Nagpur City ( FDO Region ) 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 


Officer 


Commissioner 


( Supply ) 


(C ) Other than above A and B 


Tahsildar/ Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


( Supply ) 


5 . 


Renewal of 


60 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


license of 


Rationing 


Assistant Controller Deputy 


Ration Shop . 


Officer 


of Rationing 


Controller of 


Rationing . 


(B ) For Pune, Solapur and Nagpur City (FDO Region ) 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 


Officer 


Commissioner 


(Supply ) 


(C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


( Supply) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे २५-३१ , २०१७ / ज्येष्ठ ४-१० , शके १ ९ ३ ९ 


Schedule -- Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


6 


Retail Kerosene 


90 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


Sales License . 


Rationing 


Assistant Controller Deputy 


Officer 


of Rationing 


Controller of 


Rationing 


(B ) For Pune, Solapur and Nagpur City ( FDO Region ) 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 


Officer 


Commissioner 


(Supply ) 


( C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


( Supply ) 


7 


Renewal of 


60 Days 


( A ) For Mumbai and Thane Region 


Retail Kerosene 


Rationing 


Assistant Controller Deputy 


sales license 


Officer 


of Rationing 


Controller of 


Rationing 


( B ) For Pune, Solapur and Nagpur City (FDO Region ) 


Zonal Officer 


Food Distribution 


Deputy 


Officer 


Commissioner 


(Supply ) 


(C ) Other than above A and B 


Tahsildar/Food 


District Supply 


Deputy 


Distribution 


Officer 


Commissioner 


Officer 


(Supply ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DEEPAK KAPOOR , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


